महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ 
(मर्यादित) पुणे यांच्या संचालक मंडळावर 
व्यवस्थापकीय संचालक (मेस्को) यांची 
संचालक पदावर नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०१८/प्र.क.१६५/२८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ३०.०५.२०१८ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, साप्रवि, क्र.मासैमं- १०९९/२३९०/प्र.क्र.२४४/९९/२८,दि.१८/१/२००२. 
२) शासन निर्णय, साप्रवि, क्र.मासैम-२०१६/प्र.क्र.१९४/१६/२८,दि.१९/०३/२०१८. 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाची स्थापना दिनांक १८.०१.२००२ च्या शासन निर्णयानुसार 


करण्यात SSS आहे. सदर शासन निर्णयातील निर्णय क्रमांक ३ नुसार सदर महामंडळाच्या 
संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला आहे. आतापर्यंत संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे हेच मेस्कोच्या व्यवस्थापकीय 
संचालक पदाचे काम पहात होते व ते संचालक मंडळाचे सदस्यही आहेत. आता, महाराष्ट्र माजी 
सैनिक महामंडळाच्या संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १९.०३.२०१८ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिनांक १९ मार्च पासून संपुष्टात आळा असून उपसचिव (माजी सैनिक कल्याण) यांचेकडे 
सदर कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाच्या संचालक 
मंडळात व्यवस्थापकीय संचालकांना समाविष्ट करुन मंडळाच्या रचनेत सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाच्या मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन अन्ड आर्टीकल्स ऑफ 
असोसिएड्ान यामध्ये अनुक्रमांक ७१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या. 
पुणे यांच्या संचालक मंडळावर कमीत कमी ३ व जास्तीत जास्त १२ संचालक नेमण्याची तरतूद आहे. 
सध्या या महामंडळावर पुढीलप्रमाणे १२ संचालक कार्यरत आहेत. 


१. मा.मंत्री (मासैक) 

२. मा.राज्यमंत्री (मासैक) 

३. सचिव/प्रधान सचिव/अ.मु.स (मासैक) 

४. प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
. प्रधान सचिव/सचिव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग 

. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (मासैक) 

७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 

८. विभागीय आयुक्त, पुणे किंवा प्राधिकृत केलेळे अधिकारी 


mm “८ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क.१६५/२८ 


९. संरक्षण दलातील HRSA ऑफीसर दर्जाच्या खाली नसलेले व 
निवृत्तीवेतनधारक असलेले तीन माजी सैनिक अधिकारी 
१०. महाव्यवस्थापक, मेस्को, पुणे 


२. महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळाच्या उपरोक्त संचालक मंडळावर व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ, पुणे यांना समाविष्ट करुन त्यांची संचालक पदावर शासन नियुक्‍ती 
करीत आहे. व्यवस्थापकीय संचालकांचा संचालक मंडळात नव्याने Pd केल्याने संचालक 


मंडळातील सदस्यांची एकूण संख्या १३ झाली आहे. 


Re सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०५३०१५४६०९३४०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Suresh 
Mahadeo Khade 


(सु.म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे खाजगी सचिव, 

५. प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.(१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
६. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे-४११ ००१, 

७. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद-४३१ ००३, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

. निवड नस्ती कार्यासन-२८. 


9 


छठ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


